“डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण 
कार्यक्रमातंर्गत भूमापन नकाझांचे डिजीटायझेशन 
प्रकल्पासाठी निधी वितरणाबाबत.” 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७४/ल-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मार्च, २०२२ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक: संकीर्ण १०११/२१०३/प्र.क्र.६१८/ल-१, दिनांक ०६/१०/२०१५ 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक: राभूअ-२०१७/प्र.क्र.१२८/ल-१, दिनांक १४/०१/२०२२ 
३) जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांचेकडील क्र. पु.मो.१/प्र.क्र.१०९/१/२०२२, दि. २४/०१/२०२२ चा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना 

डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातंर्गत भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन 
करणेकामी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण रू.५०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आले होता 
यापैकी वितरीत रू.३७.५० कोटी निधीपैकी शिल्लक तरतूद खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 


“मागणी क्र. सी.१, २०२९ जमीन महसुल १०२, सर्व्हेक्षण व जमाबंदीची कामे, (००) (११) जमाबंदी आयुक्‍त 
व संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा.भू.अ.आ.का,) 
(डिजिटायझेशन) २०२९०८८८ (१०) कंत्राटी सेवा (योजनातंर्गत)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात रू.५०/- कोटी इतक्या अर्थसंकल्पित निधीपैकी रू.३७.५०/- कोटी निधी वितरीत केला असून त्यापैकी 
शिल्लक तरतूद खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१. सदर खर्च करताना वित्त विभागाचे निधी वितरणाचे परिपत्रक दि. १७/०३/२०२२ मधील तरतुदीनुसार 
तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहिल. 
२.यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. सी.१, २०२९ जमीन महसुल १०२, सर्व्हेक्षण व जमाबंदीची कामे, (००) 
(११) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), राष्ट्रीय भूमी अभिलेख 
आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा.भू.अ.आ.का.) (डिजिटायझेहान) २०२९०८८८ (१०) कंत्राटी सेवा 
(योजनातंर्गत)” या लेखाशिर्षा खाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजुर अनुदानातुन खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
३.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी सदर निधी आहरीत करून संबंधित 
संस्थांना देयके अदा करण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी. प्रस्तुत निधीबाबत आर्थिक व भौतिक अहवाल 


उपयोगिता प्रमाणपत्रासह शासनास पाठवावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.9४/ल-१ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०३ /व्यय-१०, दिनांक १६/०३/२०२२ अन्वये 


प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१६००४८०२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGWAN 
MARUTI SAWANT 
(भगवान सावंत) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 


. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ग. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 


१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर 

१२. कोषागार अधिकार, पुणे 

१३. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. व्यय १०/अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई 

१४. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती प्रसिध्दीकरीता) 
१६. निवड नस्ती, ल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


